मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी 
जलविद्युत ब उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक 
क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय a उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. ASAT २०२४/प्र.क्र.२५/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -- ४०० ०३२. 
दिनांक : - २६.०९.२०२४. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र. FRAT २०२४/प्र.क्र.२५/जवि, दि.०६.०३.२०२४. 
२) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ (वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/१२००, दिनांक ०३.०९.२०२४. 
शासन निर्णय : 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी 
गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव या मंडळ कार्यालयांतर्गत कार्यकारी अभियंता, घाटघर 
जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय ब उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
०४ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अथवा त्या पदांवर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२.१) मागणी क्र. आय.३, २८०१, बीज,०१, जलविद्युत निर्मिती (००१) संचालन व प्रशासन, (१९) 
अधीक्षक अभियंता, तापी-गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
घाटघर जलविद्युत विभाग क्र.३ कळवा, ठाणे (१९)(०१) काळ जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम)(२८०१ ५७५९) 


२.२) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -बीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व 
प्रशासन (१६) डोलवहाल जलविद्युत प्रकल्प (१६) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन मंडळ, जळगाव (अनिवार्य) (२८०१ २७८७) 


२.३) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -बीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व 
प्रशासन (१५) PETIT जलविद्युत प्रकल्प (१५) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत ब उपसा 
सिंचन मंडळ, जळगाव (अनिवार्य) (२८०१ २७७८) 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०९२७१४४०४३८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AMRUTA AJIT 


INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४.अधीक्षक अभियंता,तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव 
५.कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा, ठाणे 
६.अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी ब व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२४/प्र.क्र.२५/ज.वि, दि. २६.०९.२०२४ चे 


विवरणपत्र - ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
( दि.०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत ) 


अ.क्र. पदनाम का.अ. घाटघर जलविद्युत 
वभागीय पथक क्र. ३, 
कळवा-ठाणे 

Fk २ ३ 
१ कार्यकारी अभियंता g 
२ प कार्यकारी अभियंता g 
३ प अभियंता २ 
¥ कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स. अ.श्रेणी-२ ८ 
ल पहाय्यक भांडारपाल १ 
द वभागीय लेखापाल १ 
७ प्रथम लिपिक र 
८ अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 8 
९ वरिष्ठ लिपिक ¥ 
१० कनिष्ठ लिपिक /लिपिक टंकलेखक ७ 
११ ABP g 
१२ शिपाई 1111 २ 
१३ apres 2 
ay तारतंत्री | १ 

एकूण 1 RR 

AMRUTA AJIT 
INAMDAR 
(अ.अ.इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा २०२४/प्र.क्र.२५/ज.बि, दि. २६.०९.२०२४ चे 
विवरणपत्र - २ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे. 
(दि.०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५) 


अ.क्र. कर्मचा-यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
१ श्री. धोडू भागोजी बावदाणे मजूर ३१/१२/२०२४ 
२ श्री. अशोक काशिनाथ सुतार मजूर ३१/१२/२०२४ 
३ श्री. विश्‍वनाथ घनश्याम चाळके मदतनीस २१/१०/२०२४ 
४ श्री. मधुकर नामदेव बांडे चौकोदार ३०/०४/२०२६ 
शिया 
AMRUTA AJIT 
INAMDAR 
(अ.अ.इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


